कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विविध 
कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामांसाठी 
निधी अर्थसंकल्पित करण्यासाठी नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिआ-१२१९/प्र.क्र.१४२/१६-ओ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : १२ डिसेंबर, २०१९. 


शासन निर्णय:- 
कृषि विभागाच्या अधिनस्त भाड्याच्या जागेत कार्यरत असलेल्या विविध कार्यालयांसाठी नवीन 


इमारत बांधकामांसाठी आवश्‍यक निधी अर्थसंकल्पित करण्यास भांडवली खर्चाचे नवीन ळेखाशीर्ष 
उघडण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग, वित्त विभाग आणि महालेखापाल 


कार्यालयाची सहमती प्राप्त झालेली आहे. अनुषंगाने कृषि विभागातील कार्यालयीन इमारतींचे 
बांधकाम करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्षास शासनमान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


मराठी 


इंग्रजी 


लेखाशीर्ष 


मागणी क्र.एच-०८ 

४०५९,सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च 

०१, कार्यालयीन इमारती 

०५१, बांधकाम 

(२६) कृषि विभागातील कार्यालयीन 
इमारती बांधकाम 

(२६) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) 
४०५९ ३०९२ 

५३- मोठी बांधकामे 


Demand No.H-08 

4059, Capital Outlay on Public 
Works 

01, Office Building 

051, Construction 

(26) Office Building Construction 
for Agriculture Department 

(26) (01) Major Works ( Scheme) 
4059 3092 

53- Major Works 


मागणी क्र.एच-०८ 

४०५९,सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च 

०१, कार्यालयीन इमारती 

०५१, बांधकाम 

(२६) कृषि विभागातील कार्यालयीन 
इमारती बांधकाम 

(२६) (०२) आस्थापना खर्च 

(कार्यक्रम) 

४०५९ ३१०७ 

५३- मोठी बांधकामे 


Demand No.H-08 

4059, Capital Outlay on Public 
Works 

01, Office Building 

051, Construction 

(26) Office Building Construction 
for Agriculture Department 

(26) (02) Establishment Charges 
(Scheme) 

4059 3107 

53- Major Works 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१२१९/प्र.क्र.१४२/१६-ओ 


मागणी क्र.एच-०८ 

४०५९,सार्वजनिक बांधकामावरील 
भांडवली खर्च 

०१, कार्यालयीन इमारती 

०५१, बांधकाम 

(२६) कृषि विभागातील कार्यालयीन 
इमारती बांधकाम 

(२६) (०३) हत्यारे व संयत्र खर्च 
(कार्यक्रम) 

४०५९ ३११६ 

५३- मोठी बांधकामे 


Demand No.H-08 

4059, Capital Outlay on Public 
Works 

01, Office Building 

051, Construction 

(26) Office Building Construction 
for Agriculture Department 


(26)(03) Tools and Plant Charges 


(Scheme) 
4059 3116 
53- Major Works 


२. आयुक्त (कृषि) यांना कळविण्यात येते की, कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विविध 


कार्यालयांच्या प्रस्तावित कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामांसाठी प्रस्तुत लेखाशीर्षाअंतर्गत 


निधी अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यासाठी नवीन बाब खर्च म्हणून प्रस्तावित करण्यात यावा. 


३. प्रस्तुतचा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियोजन विभाग आणि वित्त 


विभागाच्या सहमतीने तसेच महालेखापाल कार्यालय (लेखा व हकदारी)-१ यांनी संदर्भ 
क्र.ख्वि./चा-१/कृ.पश्शु.डे.व.म.वि./यू.ओ.आर-९२ /२०१९-२०/६८८, दि.१४.१०.२०१९ अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 


२०१९१२१२१६३४३२२००१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapate 


रं DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And 
U g [| | V a mM h aj | ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Dhapate 


5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0e9a7e 
572d4190f9709a817f51 
serialNumber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3c 
£340720ea98fd1d95b19c9f65, cn=Sugriv Sambhaji Dhapate 
Date: 2019.12.12 16:38:42 +05'30' 


(सु. सं. धपाटे) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


Wa: 


. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


०८ Av AD -5 


. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. मा.सचिव (कृषि), यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१२१९/प्र.क्र.१४२/१६-अओ 


५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर, 

६. सर्व संचालक, कृष आयुक्तालय, पुणे, 

७. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक/ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, (द्वारा आयुक्त (कृषि) 
पुणे), 

८. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

९. सहाय्यक संचालक (लेखा१/२), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११.सर्व उप विभागीय कृषि अधिकारी 

१२.सर्व तालुका कृषि अधिकारी 

१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


